वर्ष ९ , अंक १० ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग 

गुरुवार , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २६.०० 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 

नवीन प्रशासन भवन , हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा रोड , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२३ . 


अधिसूचना 

क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२२ / प्र.क्र .१२ / का -८ , दिनांक २० फेब्रुवारी , २०२३. – ज्याअर्थी , भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 
२४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय , मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याची पूर्ण 
जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ च्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) खंड ( ब ) मधील तरतूद पुढीलप्रमाणे 
आहे- प्रत्येक गाव ( राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी विहित रितीने ) ठरवील अशा प्रभागात विभागण्यात 
येईल आणि प्रत्येक प्रभागातून निवडावयाची पंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ( राज्य निवडणूक आयोग किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला 
अधिकारी विहित रितीने ) ठरवील इतकी असेल ; 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) - १४-१ 


आणि ज्याअर्थी , सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २२ , दिनांक ११ मार्च , २०२२ च्या सुधारणेन्वये " महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , खंड ( ब ) मधील “ राज्य निवडणूक आयोग " हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी 
आला आहे त्या मजकुराऐवजी , “ राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने राज्य शासन " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . ” अशी दुरुस्ती 
करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने दिनांक १७ जानेवारी , २०२३ च्या आदेशान्वये राज्यातील माहे जानेवारी , २०२३ ते डिसेंबर , २०२३ 
या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम दिलेला आहे . या 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

- 


आदेशातील मुद्दा क्र . ५.५ नुसार “ राज्य निवडणूक आयोग अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याने मान्यता दिल्यानंतर 
जिल्हाधिकारी प्रारुप अधिसूचनेस व्यापक प्रसिद्धी देतील , ” असे नमूद केले आहे . तसेच मुद्दा क्र . ८.३ नुसार “ अंतिम प्रभाग रचना , 
आदेशातील कार्यपद्धतीनुसार झाली आहे याबाबत समाधान झाल्यावर जिल्हाधिकारी अंतिम प्रभागरचना व नकाशे राज्य निवडणूक आयोग 
अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेसाठी सादर करतील , ” असे नमूद केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १० ( १ ) ( ब ) मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीची प्रभाग रचना 
व सदस्य संख्या निश्चित करणे तसेच कलम १० ( २ ) नुसार अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्याचे अधिकार आयोगाने दिनांक २७ जानेवारी , १ ९९ ५ च्या आदेशानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना 
प्रदान केले आहेत 

; 


आणि ज्याअर्थी , “ सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २२ , दिनांक ११ मार्च , २०२२ " च्या सुधारणेन्वये " महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , खंड ( ब ) मधील ( प्रभाग रचना व सदस्य संख्या निश्चित करणे ) " राज्य 
शासनास प्राप्त झालेले अधिकार , शासनाने दिनांक १७ जानेवारी , २०२३ च्या आदेशान्वये ” संबधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ च्या कलम १० अ ( ४ ) अन्वये तसेच राज्य निवडणूक आयोगास याबाबतीत 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून राज्य निवडणूक आयोग दिनांक २७ जानेवारी , १ ९९ ५ च्या आदेशात खालीलप्रमाणे 
अंशतः बदल करण्याचे आदेशित करण्यात येत आहे : 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


परिशिष्ट 
भाग १ 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ५८ 


अधिनियमातील कलम , उप कलम आणि खंड 
( २ ) 

कलम १० , उप कलम ( १ ) खंड ( ब ) ग्रामपंचायतीचे प्रभागामध्ये विभाजन 


शासनाचा अधिकारी 
( ३ ) 
विभागीय आयुक्त 


राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार , 

के . सुर्यकृष्णमूर्ती , 
उप सचिव , 

राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 
STATE ELECTION COMMISSION , MAHARASHTRA 

New Administrative Building , Hutatma Rajguru Chowk , Madame Cama Road , 
Mumbai 400 032 , dated 23rd February 2023 . 


NOTIFICATION 


No. SEC / VPE - 2022 / C.R. No 12 / D - 8 , Dated 20th February , 2023. - In exercise of the powers 
conferred by Article 243 K and 243 ZA of the Constitution of India , the State Election Commission 
has been entrusted with the responsibility of conducting elections to local bodies in the State in a 
fearless , free and transparent environment ; 


AND WHEREAS , section 10 sub - section ( 1 ) ( b ) of the Maharashtra Village Panchayat Act , 1958 
reads as follows- Every village shall be divided into such wards as ( the State Election Commission 
or its authorized officer may prescribe ) and the number of members of the Panchayat to be elected 
from each ward shall be such ( the State Election Commission or its authorized officer may prescribe ) 
as prescribed ; 


AND WHEREAS , the said provision has been replaced vide the amendment in Maharashtra 
Act No. 22 , dated 11th March , 2022 which states that " In section 10 sub - section ( 1 ) clause ( b ) of the 
Maharashtra Village Panchayat Act , the term " State Election Commission " is mentioned twice , 
which shall be substituted with the term " State Government with the approval of the State Election 
Commission " ; 


AND WHEREAS , the State Government by its order dated 17th January , 2023 has issued the 
programme of Ward Formation for newly formed Village Panchayat and for the Village Panchayat 
whose term expires during the period from January , 2023 to December , 2023. In the said order , as per 
clause 5.5 , it is stated that “ after approval by the State Election Commission or any officer authorized 
by it , the Collector shall give wide publicity to the draft notification . " Also as per clause 8.3 of the 
said order , it is stated that the Collector after being satisfied that the final ward formation has been 
done in accordance with the provisions laid down , shall submit the final ward formation and maps 
to the State Election Commission or any officer authorized by it , for approval ; 


AND WHEREAS , as per section 10 ( 1 ) ( b ) of the Maharashtra Village Panchayat Act , the power 
for the ward formation and to provide number of members of the Village Panchayat and to reserve 
seats for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Classes of Citizens and Women as per Section 
10 ( 2 ) has been delegated by the State Election Commission vide its order dated 27th January , 1995 
to the concerned District Collector ; 


AND WHEREAS , the State Government has delegated its powers under section 10 of the 
Maharashtra Village Panchayat Act , sub - section ( 1 ) , clause ( b ) ( ward formation and number of 
members ) to the concerned District Collector vide its Order dated 17th January , 2023 . 


NOW , THEREFORE , the State Election Commission , in the exercise of its powers under Section 
10A ( 4 ) of the Maharashtra Village Panchayat Act , 1958 along with other powers vested in the State 
Election Commission in this regard , hereby partially amends the Schedule Part 1 of the order dated 
27th January , 1995 as follows . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , फेब्रुवारी २३ , २०२३ / फाल्गुन ४ , शके १ ९ ४४ 

Schedule 
PART - 1 


Serial No. 

( 1 ) 

1 


Maharashtra Village Panchayat Act , 1958 . 


Sections , Sub - sections and Clauses of the Act . 
( 2 ) 

Section 10 , Sub - section ( 1 ) , clause ( b ) for division 
of a village into wards 


Officer of the State Government 
( 3 ) 


Divisional Commissioner 


By order of State Election Commissioner , 


K. SURYAKRISHNAMURTY , 

Deputy Secretary , 

State Election Commission , Maharashtra . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


